RNI No . MAHBIL / 2009/29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ४, अंक १३] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९, एप्रिल ४, २०१८/ चैत्र ८-१४ , शके १९४० 


[ पृष्ठे ३२, किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 3rd March 2018 

NOTIFICATION 


No. SPP. 2018/ U . O . R. 14 / D - XIV. - In exercise of the powers conferred by sub-section ( 8 ) of 
the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act No. II of 1974), the Government 
of Maharashtra hereby appoints Adv. Raja Thakare as “ Special Public Prosecutor ” for conducting 
all the cases arising out of C .R .No. 402 / 2016 , registered at Vile Parle Police Station , Mumbai 
pending before Sessions Court, Mumbai. 

2 . The fees of Adv . Raja Thakare, Special Public Prosecutor shall be paid by Home 
Department as per the proposal approved by this department. 

3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules, 1984 . 


4 . The Government reserves the right to revoke/modify /annul the order without assigning 
any reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P . BORUDE , 

Section Officer. 


भाग एक ( म . उ.वि .) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ , एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २६ मार्च २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक डीआयपी- २०१८ / प्र.क्र . ७२/ ३०. - माजी मंत्री डॉ . पतंगराव श्रीपतराव कदम यांचे शुक्रवार, दिनांक ९ मार्च २०१८ रोजी 
मुंबई येथे झालेल्या दुःखद निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाने दिनांक १५ मार्च २०१८ चे बैठकीत खालीलप्रमाणे ठराव पारित करून 
श्रद्धांजली अर्पण केली. 

“ कै. डॉ . पतंगराव श्रीपतराव कदम यांचा जन्म ८ जानेवारी १९४४ रोजी सांगली जिल्ह्यात कडेगाव तालुक्यातील सोनसळ येथे 
झाला. त्यांचेशिक्षण एम.ए., एल. एल. बी., पीएच. डी . पर्यंत झाले होते . 

सोनसळ या लहान खेड्यातील सामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या पतंगरावांनी अतिशय जिद्दीने शिक्षण घेतले. दररोज 
४ ते ५ कि . मी . अंतर पायपीट करून ते शेजारच्या गावातील शाळेत जायचे. तिथे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी कुंडल येथील 
वस्तीशाळेत दहावीचा टप्पा पार केला. दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेले ते सोनसळ गावातील पहिले विद्यार्थी होते . त्यांचे पुढील शिक्षण 
सातारा येथील शिवाजी कॉलेजात झाले. पतंगरावांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत कमवा आणि शिका या योजनेखाली कॉलेज 
शिक्षण घेतले . पुढे १९६१ मध्ये त्यांनी पुणे गाठले. तिथे एक वर्षाचा डिप्लोमा कोर्स पूर्ण करून ते पुण्यातील रयत शिक्षण संस्थेच्या 
माध्यमिक शाळेत अर्धवेळ शिक्षक म्हणून रुजू झाले. विद्यार्जनाचे काम करत असतानाच पुणे विद्यापीठातून कायद्याची पदवी व मास्टर्स 
डिग्री मिळवली . ८० च्या दशकातील शैक्षणिक व्यवस्थापनातील समस्या या विषयावर संशोधन करून त्यांनी पुणे विद्यापीठातून 
व्यवस्थापनाची डॉक्टरेटही मिळवली . 

___ डॉ. पतंगराव कदम एक प्रयत्नवादी व्यक्तिमत्व होते . अत्यंत संघर्षातून शिक्षण घ्यावे लागलेल्या पतंगरावांचा भारती विद्यापीठासारख्या 
देशातील अग्रगण्य अभिमत शैक्षणिक संस्थेच्या उभारणीपर्यंतचा प्रवास ही एका विलक्षण जिद्दीची यशकथा आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी 
दिनांक १० मे १९६४ रोजी पुणे येथे भारती विद्यापीठाची स्थापना केली. विविध विषयांच्या १८० पेक्षा अधिक शाखा सुरू करून लाखो 
विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचे फार मोठे कार्य केले. संस्थापक - कुलगुरू म्हणून जबाबदारी वाहत असताना त्यांनी भारती विद्यापीठांच्या कक्षा 
देश आणि विदेशात रुंदावल्या. प्रगत शैक्षणिक संकल्पना जाणून त्यांचा आपल्या संस्थांमध्ये कृतीशील अवलंब करण्याचा त्यांचा 
नेहमीच प्रयत्न असे. ते खऱ्या अर्थाने एक प्रयोगशील शिक्षणतज्ज्ञ होते . 

विद्यापीठासोबत भारतीय विद्यापीठ क्रीडा प्रतिष्ठान स्थापन करून या संस्थेद्वारे त्यांनी गरीब विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासोबतच 
समाजसेवक , पत्रकार, कलाकारांना मानधन देण्याची योजना सुरू केली. श्रीपतराव कदम प्रतिष्ठान स्थापन करून पंढरपूर येथे वारकरी 
भवन बांधले. तसेच त्यांनी एस . टी . महामंडळाचे सदस्य , भारती सहकारी बँकेचे संस्थापक - अध्यक्ष, भारतीय विद्यापीठाचे कुलपती , 
महाराष्ट्र स्टेट को - ऑपरेटिव्ह फेडरेशनचे- अध्यक्ष, पुणे, मुंबई व कोल्हापूर विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाचे संचालक , रयत शिक्षण संस्थेचे सदस्य, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण सल्लागार समितीचे सदस्य, स्वामी विवेकानंद शिक्षण 
संस्थेचे आजीव सदस्य , डेक्कन एज्युकेशन संस्थेचे विश्वस्त, कृष्णा- येरळा सहकारी सुतगिरणीचे चेअरमन, तासगाव तालुका शेतकरी 
सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक - संचालक , सोनहिरा दूध उत्पादक सहकारी संस्थेचे संस्थापक , सागरेश्वर सहकारी सूतगिरणीचे 
संस्थापक - चेअरमन, महाराष्ट्र राज्य औद्यागिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष तसेच सोनहिरा सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक - अध्यक्ष 
म्हणूनही उत्तम कार्य केले . 

सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी भागालाटेंभू- ताकारी व म्हैसाळ योजनेचे पाणी मिळावे यासाठी त्यांनी विशेष योगदान दिले होते . 
ते काँग्रेस पक्षाचेनिष्ठावंत कार्यकर्तेहोते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ , एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४, शके १९४० 


३ 


कै. डॉ . पतंगराव कदम सन १९८५, १९९० , १९९९, २००४ , २००९ व २०१४ असे सहा वेळा सांगली जिल्ह्यातील पलुस- कडेगाव 
( वांगी-भिलवडी ) मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निर्वाचित झाले होते. त्यांनी सन १९९१ ते १९९३ या काळात शिक्षण व माजी 
सैनिकांचे कल्याण खात्याचे राज्यमंत्री तसेच सन १९९४ ते २०१४ या काळात वेगवेगळ्या टप्प्यात शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, उद्योग , 
संसदीय कार्य, व्यापार व वाणिज्य, महसूल व मदत पुनर्वसन, सहकार व वने यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या खात्यांचेमंत्री म्हणूनही उत्तम 
कार्य केले होते . 
___ अशा या अभ्यासू , उत्तम प्रशासक, उत्कृष्ट संसदपटू , कार्यक्षम लोकप्रतिनिधी, उत्तम संघटक तसेच वक्तृत्व , नेतृत्व व कर्तृत्व 
या तिन्ही गुणांचा संगम असणाऱ्या जनमानसातील लोकप्रिय नेत्याचे शुक्रवार, दिनांक ९ मार्च २०१८ रोजी मुंबई येथे दुःखद निधन झाले . 
डॉ . कदम यांच्या निधनाबद्दल हे मंत्रिमंडळ तीव्र दुःख व्यक्त करीत आहे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात सहभागी आहे. त्यांच्या 
निधनाचे दुःख सहन करण्याची ताकद कुटुंबियांमध्ये येवो , अशी प्रार्थना करण्यात येत आहे. " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सुमीत मल्लिक , 
शासनाचेमुख्य सचिव. 


भाग एक ( म. उ. वि . ) -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९, एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 1st March 2018 

NOTIFICATION 


No. SPP . 2018 /U .O .R . 28 /D -XIV . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of 
the section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. II of 1974 ), the Government of 
Maharashtra hereby appoints Adv . Vaibhav G . Bagade as “ Special Public Prosecutor " for 
conducting the matters/ cases before the Sessions Court, Mumbai and other Courts arising out 
of C . R . No. 02 /2018 registered at Anti Terrorism Squad Police Station , Kalachowky, Mumbai. 

2 . His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers (Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

3 . The fees of Adv . Vaibhav G . Bagade, Special Public Prosecutor shall be paid by Home 
Department as per the proposal approved by this department. 

4 . The Government reserves the right to revoke/modify /annul the order without assigning 
any reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P . BORUDE , 

Section Officer . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 7th March 2018 

NOTIFICATION 
No. SPP. 3218 / 2457/ C .R . 10 /D - XIV . — In exercise of the powers conferred by sub -section (8 ) 
of the section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. II of 1974 ), the Government 
of Maharashtra hereby appoints Adv . Satish H . Mhatre , as “ Special Public Prosecutor " for 
conducting for the Sessions Cases No. 41/2017 , pending before Sessions Court , Alibag , 
Dist. Raigad , which is arising out of C . R . No. I 242 /2016 registered at Khandeshwar Police Station , 
Dist. Raigad . 

2 . His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

3 . Lump sum fees of Rs. 25 , 000 (Rupees Twenty five thousand only ) as quoted by 
Adv . Satish H . Mhatre has been already deposited by the applicant Smt. Mirabai Laxman 
Mhatre to the Government, vide R . B . I Challan No. 9992 dated 6th March 2018 . The amount will 
be paid to Adv. Satish H . Mhatre after completion of the case . 

4 . The Government reserves the right to revoke/modify /annul the order without assigning 
any reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJEEV KELUSKAR , 

Under Secretary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ , एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४, शके १९४० ५ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १ / २, ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , 

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१. 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९०० , फॅक्स नं . : २२८८ ०५२४ 

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३ रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१. 
स्वसुख निरभिलाषः 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१० / १४८ / २४८ , २२१० २२२२ , फॅक्स नं . : ०२२ - २२६७ ३९१५ 
खिद्यते लोकहेतोः ई - मेल : sec. mpsc @ maharashtra. gov. in वेबसाईट : www. mpsc. gov.in 

https: / /mahampsc.mahaonline.gov.in 
महाराष्ट्र वन सेवा पूर्व परीक्षा- २०१८ 

जाहिरात क्रमांक २१ / २०१८ 
क्रमांक एडीव्ही-३११८ / सीआर- ७५ / २०१७/ तीन. - शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या अखत्यारितील खालील संवर्गातील 
एकूण २६ पदांच्या भरतीकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र वन सेवा पूर्व परीक्षा- २०१८ रविवार , दिनांक २४ जून २०१८ रोजी 
मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर व पुणे या जिल्हाकेंद्रांवर घेण्यात येईल : 


(१ ) सहायक वनसंरक्षक गट - अ ( एकूण ५ पदे ) 


प्रवर्ग 


अ . जा . 


अ . ज . 


वि . जा . 
( अ) 


भ . ज . 
( ब ) 

) 


भ . ज . 
( क ) 
( क ) 


भ. ज . 
(ड ) 
( ड ) 


इ. मा . व . वि . मा . प्र . एकूण 

मागासवर्गीय 


खुला एकूण 

पदे 


रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे : 
(१) सर्वसाधारण १ - - १ - - - - २ २ ४ । 
(२) महिला - - - - - - - - - १ १ . 
( २) वनक्षेत्रपाल, गट - ब (एकूण २१ पदे) 
पदसंख्या १+ ४* * १ +१* - - * १+८ * - १८ ३ २१ 

रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/ समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे : 
(१) सर्वसाधारण ३ १ १ - - १ ६ - १२ २ १४ 
(२) महिला २ - १ - - - ३ - ६ १ ७ 

* अनुशेषाची पदे 
२. जाहिरातीत नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . 

३. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज करण्याची पद्धत , आवश्यक अर्हता , आरक्षण, वयोमर्यादा , 
शुल्क , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना , अभ्यासक्रम, इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशीलासाठी आयोगाच्या www. mpsc. gov.in 
तसेच https: / / mahampsc . mahaonline. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीचे व सविस्तर जाहिरातीचे 
कृपया अवलोकन करावे. 

४ . ऑनलाईन अर्ज https: / / mahampsc . mahaonline. gov.in या संकेतस्थळाद्वारे दिनांक १५ मार्च २०१८ ते ४ एप्रिल २०१८ 
या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहील . 


मुंबई , 


सुनिल अवताडे, 
उप सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


दिनांक १५ मार्च २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९, एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४, शके १९४० 

___ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/ २, ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , 

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१. 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९०० , फॅक्स नं . : २२८८ ०५२४ . 

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३ रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१. 
व 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१० / १४८ / २४८ , २२१० २२२२ , फॅक्स नं . : ०२२ - २२६७ ३९१५ 
खिद्यते लोकहेतोः ई - मेल : sec. mpsc @ maharashtra. gov.in वेबसाईट : www. mpsc. gov.in 

https : / /mahampsc.mahaonline . gov . in 


अमागास 


- 


२२ 


२३ 


४५ 


निरिक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था/ रचना व कार्यपद्धती अधिकारी / अधिव्याख्याता /जिल्हा 
महिला व बाल विकास अधिकारी / अधीक्षक सांख्यिकी अधिकारी गट- ब 

महिला व बाल विकास विभाग . 
धारिका क्रमांक : ९६६( अ)( २२)/ ७९३४ /पंधरा 

जाहिरात क्रमांक : २२/ २०१८ 
आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागांतर्गत निरिक्षक प्रमाणित शाळा व 
संस्था/रचना व कार्यपध्दती अधिकारी/ अधिव्याख्याता/जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी / अधीक्षक / सांख्यिकी 
अधिकारी गट - ब , महिला व बाल विकास विभाग या पदाच्या ४५ जागांसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात 
येत आहेत . या पदासाठी खालील अटी व अर्हतांची पूर्तता करणारे उमेदवार अर्ज करु शकतात . 
२. उपलब्ध पदसंख्या :- ४५ 
जात प्रवर्ग अ . जा | अ. ज | वि . जा . | भ . ज . भ . ज . भ . ज . वि . मा . प्र ./ इ. मा . व | एकूण | 

एकूण 
( अ ) , ( ब) ( क ) ( ड ) 

मागासवर्गीय 

पदे 
३ । २ ११ -- १८ 

रिक्त जागांचेप्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचेविवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे . 
सर्वसाधारण ३ २ २ १ १ 

१ ५ १५ १४ । २९ 
अ) महिला ( ३० % ) * १ * | -- -- | -- | -- 

२ * * 

७ * १२ * 
ब) खेळाडू( 4 % ) | १ 

सरास राज ४M 
क ) विकलांग @ विकलांग - १ पद - क्षीणदृष्टी ( Low Vision) साठी आरक्षित . विकलांग वर्गवारीसाठी आरक्षित असलेले पद हे 

भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैकी आहे . 
( * उपलब्ध असल्यास महिलांसाठी आरक्षित , रा उपलब्ध असल्यास अत्युच्च गुणवत्ता धारक खेळाडूंसाठी आरक्षित ) 
२. १ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधीत विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची 
शक्यता आहे . 
२. २ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र . अपंग - २०१३/ प्र.क्र . ३५ / अ. क. २, दिनांक ३ जुलै , 
२०१३ च्या अनुषंगाने विकलांग प्रवर्गातील व्यक्तीच्या नियुक्तीसाठी १) क्षीणदृष्टी ( Low Vision ) २) चलनवलन 
विषयक विकलांगता किंवा मेंदुचा अर्धांगवायू (locomotor disability or cerebral palsy ) असे विकलांगता 
असलेले उमेदवार प्रस्तुत पदासाठी अर्ज करु शकतात . 
२. ३ शासन आदेशानुसार वि. जा.( अ), भ. ज.(ब), भ.ज.( क ), वर्गवारीसाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय 

भारक्षित पदांवर योग्य उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास शासनाच्या अंतर्गत परिवर्तनीयतेच्या धोरणानुसार सदर 
पदांसाठी भ. ज. (ड ) अथवा वि. जा.( अ), भ. ज.(ब), भ. ज.( क ) उपलब्ध वर्गवारीच्या उमेदवाराचा गुणवत्तेच्या आधारावर 
विचार करण्यात येईल. 
२. ४ महिला आरक्षण व त्या संदर्भातील नॉन क्रिमीलेयर ( NCL ) तसेच मागासवर्गीय आरक्षण व त्या संदर्भातील 
नॉन क्रिमीलेयर ( NCL) प्रमाणपत्राचा नमुना आणि इतर अटी व शर्तीबाबत उमेदवारांनी आयोगाच्या 
संकेतस्थळावरील " सरळसेवा भरती " विभागातील "उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचनांचे" काळजीपुर्वक अवलोकन 

करुनच त्याचे अनुपालन करावे. 
३. वेतनश्रेणी : रु. ९. ३०० - रु. ३४ ,८०० + ( ग्रेड पे - रु. ४, ४००)/- अधिक इतर भत्ते - 
४ . पात्रता विषयक अटी 

४ .१ उमेदवार भारतीय नागरीक असावा . 
४.२ उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असणे आवश्यक आहे. 
४. ३ वय - दिनांक १ जुलै , २०१८ रोजी अमागास उमेदवारांकरिता ३८ वर्षे व मागासप्रवर्गासाठी ४३ वर्षापेक्षा 
जास्त नसावे. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९, एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८ - १४, शके १९४० 


७ 


४ . ४ शासकीय सेवेत नियमित नियुक्ती झालेल्या कर्मचा- यांच्या बाबतीत उच्च वयोमर्यादा १० वर्षानी शिथिलक्षम . 
तथापि , शासन सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचा-यांना त्यांच्या मागासवर्गीय उमेदवारांची वयोमर्यादेतील सवलती ऐवजी 
केवळ १० वर्षे ही शासकीय कर्मचारी म्हणून एकच सवलत उपलब्ध राहील . 
४ . ५ शैक्षणिक अर्हता - The candidates must possess a degree or post graduate degree in Arts, Science, 
Commerce , Agriculture , Law , Social Work , Psychology , Home Science or Nutrition of a statutory 
University or any other qualification recognised by the Government to be equivalent thereto . 
टीप - प्रस्तुत पदासाठी सेवा प्रवेश नियम व शासन पत्रानुसार वैद्यकिय आणि अभियांत्रिकी या शाखेमधील शैक्षणिक 
अर्हता पात्र राहणार नाही याची नोंद घ्यावी. 
४. ६ खेळाडूचे आरक्षण शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील खेळाडूसाठी राखीव 
पदाकरिता दावा करणा- या उमेदवारांनी त्यांची खेळाडू असल्याबाबतची प्रमाणपत्रे गट - ब पदासाठी खेळाडू कोट्यातील 
पदासाठी पात्र असल्याचे मुलाखतीच्या तारखेपुर्वीक्रिडा संचालनालयाकडून प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक आहे. 
मुलाखतीच्या दिवशी खेळाडू कोट्यातून गट - ब पदासाठी पात्र असल्याचे प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्या उमेदवाराचा 
खेळाडूचा दावा आयोग ग्राह्य धरणार नाही. खेळाडूकरीता आरक्षित पदासाठी खेळाडू उमेदवार म्हणून दावा करु इछिणा- या 
उमेदवारांनी आयोगाच्या संकेतस्थळावरील उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचनामधील परि . ४. ५.२.२ ची आवश्यक ती नोंद 
घ्यावी. 
५ . परिविक्षाधीन कालावधी २ वर्षे राहील . 
६. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इत्यादी अर्हताकिमान असून केवळ किमान अर्हता धारण 
केली म्हणून उमेदवार मुलाखतीस बोलाविण्याकरीता पात्र असणार नाही. जाहिरातीस अनुसरुन प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या 
वाजवी प्रमाणापेक्षा जास्त असेल आणि अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे सोईस्कर नसल्यास 
मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्याच्या दृष्टिने जाहिरातीत दिलेल्या शैक्षणिक अर्हता आणि/ अथवा अनुभव 
यापेक्षा जादा शैक्षणिक अर्हता/ अनुभव याच्या आधारे किंवा अन्य योग्य निकष याच्या आधारे निकष निश्चित करुन अथवा 
चाळणी परीक्षेद्वारे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यात येईल. चाळणी परीक्षा घेण्याचे निश्चित झाल्यास , 
अर्हता आणि / अथवा अनुभव शिथील केला जाणार नाही. चाळणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम, परीक्षेचे माध्यम व इतर बाबी 
आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येतील. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरतीसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज 
करण्याची पद्धत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण , वयोमर्यादा, शुल्क , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम 
इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशीलासाठी आयोगाच्या www. mpsc. gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतर्गत 
" उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना " मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या 
वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली माहिती व जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल. 
७. जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्व निवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात 
येईल . 
८ . कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या - प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या 
www. mpsc. gov .in वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 
९ . शुल्क - १) अमागास उमेदवारांकरिता - रु . ३७४/- २ ) मागासवर्गीय उमेदवारांकरीता रु. २७४/ 

९.१ ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी वयोमर्यादा किंवा पात्रतेच्या निकषांमध्ये सवलत किंवा सूट याचा फायदा घेतला आहे, अशा 
उमेदवारांची अमागास सर्वसाधारण वर्गवारीच्या पदावरशिफारस करण्यात येणार नाही . 
१०. अर्ज करण्याची पध्दत - 

१०.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात 
येणार नाहीत . 
१०. २ पात्र उमेदवारांना वेब- बेस्ड ( Web- based ) ऑन लाईन अर्ज https:// mahampsc. mahaonline.gov.in या 
वेबसाईटद्वारेदिनांक २० मार्च, २०१८ ते दिनांक ९ एप्रिल, २०१८ या कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील. 
१०. ३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https:// mahampsc. mahaonline .gov.in तसेच 
Www. mpsc . gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत . 
१०. ४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्जविचारात घेतला जाणार नाही . 
१०. ५ आयोगाने निश्चित केलेले परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल : 

( १) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाव्दारे ( २) नेटबँकिंग ( ३) डेबीट कार्ड ( ४ )क्रेडिट कार्ड (५ ) संग्राम केंद्र । 

सीएफसी ( नागरीक सेवा केंद्र ) 
१० . ६ https :// mahampsc. mahaonline. gov.in येथे संग्राम केंद्र (ग्रामपंचायतींमध्ये ) आणि सीएफसी ची सूची 

उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ , एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४, शके १९४० 


१०. ७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा : 

( १) शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील " माझे खाते " या लिंक वर क्लिक करावे . 
( २) “माझे खाते " या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न 
भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. ज्या पदासमोर — Unpaid असे लिहिलेले असेल , त्या ठिकाणी Pay Now 
अशीलिंक उपलब्ध असेल. 
( ३) “ Pay Now " या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर 3 पर्याय उपलब्ध होतील. 

( १) ऑनलाईन पेमेंट (२) नागरी सुविधा केंद्र ( ३) चलनाद्वारे 
( ४ ) उमेदवार क्रेडिट कार्ड , डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन पेमेंट करु शकतील . 
( ५ ) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा- या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा 
संग्राम केंद्रात जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम 
दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील . 
( ६ ) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा - या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या 
कोणत्याही शाखेत, बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 
( ७) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर केल्याच्या 
दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणा- या उमेदवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या 

कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे . 
११. चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठरल्यास सदर परीक्षेच्या अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांका नंतर व परीक्षेपूर्वी ७ दिवस 
अगोदर उमेदवारास प्रवेश प्रमाणपत्र त्याच्या प्रोफाईलव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत उमदेवाराने चाळणी 
परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करुन घेणे व चाळणी परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 
१२ . चाळणी परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेश प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय चाळणी परीक्षेस प्रवेश दिला 
जाणार नाही. 
१३. चाळणी परीक्षा झाल्यास त्या परीक्षेचे गुण व मुलाखतीचे गुण एकत्रितरित्या विचारात घेऊन तर चाळणी परीक्षा न झाल्यास 
केवळ मुलाखतीच्या गुणांच्या आधारे उमेदवाराचीशिफारस करण्यात येईल . 
१४. समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक , सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही - ३ 
१०१२/ प्र.क्र . १६/ १२/ १६- अ दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 
१५. मुलाखतीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना, मुलाखतीचे वेळी सर्व मुळ प्रमाणपत्रे सादर करणे बंधनकारक 
आहे. सदर मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्या वेळी सादर न केल्यास अथवा ती योग्य नसल्यास मुलाखत घेण्याचे नाकारले 
जाईल याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी . 
१६. आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात , परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन 
अथवा इतर कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक किंवा संपर्क साधने आणण्यास , बाळगण्यास वा वापरण्यास सक्त 
मनाई आहे. 
१७. विहित पध्दतीने अर्ज सादर करुन ऑनलाईन शुल्क भरण्याची, तसेच स्टेट बँकेमध्ये परीक्षा शुल्क भरण्याकरिता 
चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक ९ एप्रिल, २०१८ रोजी २३. ५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 
त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद होईल . 
१८ . चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक १० एप्रिल , २०१८ पर्यंत बँकेच्या 
कार्यालयीन वेळेत भरणे बंधनकारक आहे . विहित दिनांकानंतर परीक्षा शल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही. 
तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार नाही . 


मुंबई , 
दिनांक २० मार्च २०१८ . 


राजन बा . खोत , 
उप सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ , एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४, शके १९४० ९ 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 9th March 2018 

NOTIFICATION 
No . Sankirna . 2018 / C .R .72 /D -XIV . — Adv. Shri Shivpati B . Pandey is empanelled as an 
advocate on Group “ B ” advocate Panel on behalf of the State of Maharashtra for conducting its 
litigation i.e. Civil and Criminal cases in the Supreme Court as well as High Court , other 
Courts and Tribunals at New Delhi vide even No . SUP -5315 /CR 100 / D -XIV notification 
dated the 24th April 2015 . Now as per the provision in 30 (5 ) of Maharashtra Law Officers 
(Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules, 1984 , his appointment stands 
cancelled with immediate effect . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJEEV KELUSKAR , 
Under Secretary to Government. 


HIT Joh 


( . 3 . 17 .) - 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९, एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 

MAHARASHTRA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY 


Order 


Read : 1. Government Resolution No . LAB / 1313 /214 /Pra .Kra .69/Ka- 22 , dated 

21st November 2017. 


2 . High Court Letter No. A . 1219/ 2000 /637 /2018 , dated 8th March 2018 . 


No. MSLSA / 2018 /571. — The Hon ble the Acting Chief Justice and Patron - in -Chief and Hon ble 
Executive Chairperson , Maharashtra State Legal Service Authority , Mumbai has been pleased 
to appoint following Judicial Officers as the Secretaries on the establishment of District Legal 
Services Authorities as shown in column No. 3 on deputition , until further orders : 


Sr . No. 


New Posting 


Name and present Designation of the 

Judicial Officer . 

( 2 ) 


( 3 ) 


Secretary , District Legal 
Services Authority at 
Ratnagiri. 


conte 


Shri Anand Manohar Samant, 
Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate 
Ratnagiri. 
Shri Atul Ramesh Ubale 
Joint Civil Judge, Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Jalna . 
Shri Deorao Ganpat Kamble , 
Civil Judge , Senior Division , Bhokar , District 
Nanded . 


Secretary , District Legal 
Services Authority at 
Sindhudurg . 
Secretary , District Legal 
Services Authority at 
Gadchiroli. 


Mumbai, 
dated 8th March 2018 . 


SHRIKANT D . KULKARNI, 

Member Secretary . 


MAHARASHTRA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY 


Order 


Read : 1. High Court letter No. A . 1219 / 2000 / 4532 /2017 , dated 13th December 2017 . 


No. MSLSA / 2017 / 2088. — The Hon ble Acting Chief Justice and Patron - in -Chief and Hon ble 
Executive Chairperson , Maharashtra State Legal Service Authority , Mumbai has been pleased to 
appoint Smt. Nanda Pitamber Bandchhode, Presiding officer, School Tribunal, Mumbai as Scretary , 
District Legal Services Authority , Mumbai Suburban on deputation until further orders . 


Mumbai, 
dated 13th December 2017 . 


SHRIKANT D . KULKARNI, 

Member Secretary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ , एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४, शके १९४० ११ 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ना .बँका/ सआ- १/ नवी मुंबई बँक / क .१५६/ २०१७/ २६८५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वय मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे, नवी मुंबई को - ऑप . बँक लि ., नवी मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज 
वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ 
या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 
श्री . संदिप संभाजी देसाई 
श्री . दिपक जयवंत सपकाळ 


व्यवस्थापक 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


( ५ ) 
ठाणे 
बृहन्मुंबई 


२ 


ज्यु . ऑफिसर 


अटी. 


(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


करा 


(३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३ , अ- ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

___ ( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 

ला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ- १ , अ- २ , अ- ३ , अ - ४ सोबत जोडलेला आहे . 

( ६) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ नवी मुंबई को - ऑप. बँक 
लि ., नवी मुंबई ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, नवी मुंबई को - ऑप. बँक लि ., नवी 
मुंबई ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 


भाग एक ( म.उ. वि.) - २अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९, एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

___ या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र . ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकारी 
यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचे 
कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


पुणे , 
दिनांक ६ डिसेंबर २०१७ . 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक वसुली/ कलम १५६ / अधि . प्रदान / ९७९ / सन २०१८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, बुलडाणा या आदेशान्वये 
सत्यजित अर्बन को - ऑप . क्रेडीट सोसा. म . मेहकर र नं १०३ या संस्थेच्या ग 

सा . म . मेहकर र. नं . १०३ या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस व त्यांच्या नावापढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा 

कार , खालील अटीस अधीन राहन १ एप्रिल २०१८ या दिनांकापासन ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ४ ) 
श्री . पी . आर . इंगळे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी विशेष वसुली व बुलडाणा जिल्ह्यापुरते 

विक्री अधिकारी 


अटी. 

१. आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकारी कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. आपण दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३ ”, “ अ- ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर 


करावी. 


४ . आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास 
प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. आपण वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसूल केलेला 
सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ -१ ”, “ अ- २ ", 
“ अ- ३ ” , “ अ- ४ ” मध्ये ठेवावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ , एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४, शके १९४० १३ 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
आपणास प्रदान करण्यात येणार नाही . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये आपणास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९. आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम 
१०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

१०. आपणास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ............ सहकारी बँक / पतसंस्था ............ ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल. 

११. आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे . 
त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. आपणास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

१३. नूतनीकरणाचा प्रस्ताव मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म. रा., पुणे यांचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली 
अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती / ९ / २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ मध्ये दिलेल्या सूचनेनुसारच प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा . 


बुलडाणा, 
दिनांक १ मार्च २०१८ . 


नानासाहेब चव्हाण , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

बुलडाणा. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९, एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 


संकीर्ण अधिसूचना 
THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE , 
No. A - 1201/ 2017 / 3069 . — The High Court has been pleased to transfer & post Smt. Abhishri 
D . Deo , Judge , City Court and Additional Sessions Judge , Mumbai as Judge , City Civil Court and 
Additional Sessions Judge , Dindoshi, Mumbai. 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 


Bombay , 
Dated 16th August 2017 


Registrar Geneal. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE , 
No. A - 1201 / 2017 / 3070 . - - The High Court has been pleased to repatriate and post 
Shri Nagesh V . Nhavkar , Judge, City Court and Additional Sessions Judge , Mumbai (Officer on 
Special Duty to work as Central Project Co - ordinator , High Court of Bombay at Mumbai under 
the e - Courts Project) as Principal District and Sessions Judge, Ratnagiri vice Shri S . G . Dige 
transferred . 


Bombay 
Dated 14th August 2017 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE , 
No. A - 1201/ 2017 / 3087. — The High Court has been pleased to make the transfers and postings 
of the following Judicial Officers : 
Name and Present posting 

New posting 
Shri Anis Abdul Jabbar Khan 

District Judge - 2 and 
District Judge - 1 and 

Additional Sessions Judge , 
Additional Sessions Judge, 

Barshi, District Solapur 
Malshiras, District Solapur 
2 . Shri Rajesh R . Patare 

Ad - hoc District Judge - 1 and 
Ad -hoc District Judge - 2 and 

Assistant Sessions Judge, 
Assistant Sessions Judge , 

Malshiras , District Solapur 
Pandharpur , District Solapur . 


Bombay, 
Dated 21st August 2017 


PUSHPA V . GANEDIWALA 

Registrar General 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार ,मार्च२९ , एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८ -१४, शके १९४० १५ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A - 1203/ 2017 / 3190 . — In exercise of the powers conferred by Sub section ( 3 ) of Section 9 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ), the High Court is pleased to appoint the 
following Assistant Sessions Judges as the Additional Sessions Judges to exercise jurisdiction in 
a Court of Sessions with immediate effect : 

NAME OF THE JUDICAL OFFICER AND PRESENT POSTING 


Sr. No. 


Name of Judicial Officers 
Shri Pandurang Shamrao Khune, 
District Judge - 2 
and Assistant Sessions Judge , 
District- Yavatmal. 


Shri Vyankatesh Hukumchand Patwadkar 
District Judge - 10 
and Assistant Sessions Judge , 
District - Aurangabad . 
Shri Ravindra Shankarrao Patil, 
Adhoc District Judge - 2 
and Assistant Sessions Judge , 
District -Solapur . 
Shri Rajesh Raosaheb Patare , 
Adhoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions Judge , 
Malshiras , District- Solapur . 


Bombay, 
dated 11th September 2017. 


P . V . GANEDIWALA , 
REGISTRAR GENERAL . 


OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR CO -OPERATION AND 

REGISTRAR OF CO -OPERATIVE SOCIETIES , 
MAHARASHTRA STATE , PUNE 

Order 
No. URB / 1 - S . A ./Lokseva Bank / 110A Order Liq ./2017 / 1978 . — In exercise of the powers con 
ferred upon me by the Maharashtra Co -operative Societies Act , 1960 , I, Dr. Vijay Zade, Commis 
sioner for Cooperation and Registrar of Co - operative Societies , Maharashtra State , Pune hereby 
order the winding up of the affairs of Lokseva Sahakari Bank Ltd ., Pune under Section 110 - A ( 1) (ii) 
and 103 of Maharashtra Co- operative Societies Act, 1960 and appoint Mr. B . T . Lavand , District 
Deputy Registrar , Co -operative Societies , Pune City as Liquidator of Lokseva Sahakari Bank 
Ltd ., Pune. 

The Liquidator is directed to proceed for liquidation proceedings as per provisions of 
Maharashtra Co -operative Societies Act , 1960 and deposit Insurance and Credit Guarantee 
Corporation Act, 1961. He is also directed to submit quarterly progress report of liquidation 
proceeding to the undersigned and under intimation to Deposit Insurance and Credit Gurarantee 
Corporation . 


Pune, 
dated 19th September 2017. 


DR . VIJAY ZADE , 
Commissioner for Co - operation and 
Registrar of Co -operative Societies , 

Maharashtra State , Pune . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ , एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४, शके १९४० 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A -1201/ 2017 /3400 . — The High Court has been pleased to make the transfers and postings 
of the following Judicial Officers : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1. Shri Arvind T. Wankhede 

Judge , City Civil Court and 
District Judge - 1 and 

Additional Sessions Judge , 
Additional Sessions Judge , 

Dindoshi, Mumbai. 
Yavatmal. 
2 . Shri Jeetendra L . Gandhi 

Judge, City Civil Court and 
District Judge - 2 and 

Additional Sessions Judge , 
Additional Session Judge , 

Mumbai. 
Sangamner , District Ahmednagar . 
3 . Shri Sunil T . Soor 

Judge , City Civil Court and 
District Judge - 2 and 

Additional Sessions Judge , 
Additional Session Judge , 

Mumbai. 
Gadchiroli. 
4 . Shri Nitin V . Jiwane 

Judge , City Civil Court and 
District Judge -2 and 

Additional Sessions Judge , 
Additional Session Judge , 

Mumbai. 
Bhandara. 
Shri Anil H . Laddhad 

Judge , City Civil Court and 
District Judge - 3 and 

Additional Sessions Judge, 
Additional Session Judge , 

Mumbai. 
Gondia . 

II 
The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in 
the order as shown hereinbelow : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1. Shri P . S . Khune 

District Judge- 1 and 
District Judge - 2 and 

Additional Sessions Judge , 
Additional Sessions Judge , 

Yavatmal 
Yavatmal. 

vice Shri A . T . Wankhede transferred . 


5 . 


2 . Shri S . B . Bhansali 

District Judge - 3 and 
Additional Session Judge , 
Bhandara . 


District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 
Bhandara 
vice Shri N . V . Jiwane transferred . 


Bombay , 
dated 20th September 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPLLATE SIDE 

– The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are 
pleased to grant the follwing Officers leave for the period mentioned against their names : 


are 


Period 


1. 


Name and Designation 
Shri P . C . Bavaskar , 
Principal District and Sessions Judge , 
Dhule . 


Ex - post facto sanction to the 
Commuted leave for 5 days from 
24th July 2017 to 28th July 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ , एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४, शके १९४० 


१७ 


IU, 


Name and Present Posting 

New Posting 
Shri B . U . Debadwar 

Earned leave for 6 days from 
President, 

24th July 2017 to 29th July 2017 
Maharashtra State Co - operative 

prefixing holidays on 22nd July 2017 and 
Appellate Court , Mumbai. 

23th July 2017 and suffixing holidays 
on 30th July 2017 with permission to 
leave headquarter from 21st July 2017 

( A . O . H .) till 31st July 2017 ( B . O . H .). 
3. Shri S . C . More , 

Earned leave for 6 days from 
Principal District and Sessions Judge , 31st July 2017 to 5th August 2017 perfixing 
Yavatmal. 

holiday on 30th July 2017 and suffixing 
holiday on 6th August 2017 with permission 
to leave headquarter from 29th July 2017 

( A . O . H .) to 7th August 2017 (B . O . H .). 
4 . Shri S . N . Rukme, 

Earned leave for 3 days from 
Judge , Family Court, Thane . 

3rd August 2017 to 5th August 2017 suffixing 
holiday on 6th August 2017 with permission 
to leave headquarter from 2nd August 2017 

( A . O . H .) till 7th August 2017 ( B . O . H .). 
Smt. S . S . Kosamkar, 

Earned leave for 3 days from 8th August 
Principal District and Sessions Judge , 2017 to 10th August 2017. 
Jalna. 
Shri V . G . Bisht, 

Earned leave for 6 days from 
Principal District and Sessions Judge , 14th August 2017 to 19th August 2017 
Sangali . 

prefixing holiday on 12th August 2017 and 
13th August and suffixing holiday 
on 20th August 2017 with permission to 

leave headquarter from 11th August 2017 

( A . O . H .) till 21st August 2017 ( B . O . H .). 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above 
Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not 
proceeded on leave during the above period . 


( II) 


Name of the Judicial Officer 


1. 


Shri P . C . Bavaskar , 


ar 


2 . Shri B . U . Debadwar 
3 . Shri S . C . More 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period of 

concern Judicial Officers. 
Shri S . M . Deshpande , District Judge - 2 
and Addl. Sessions Judge , Dhule for 
Judicial and Administrative work . 
Smt. N . U . Kapadi, Member, Co- operative 

Appellate Court,Mumbai. 
Shri A . T . Wankhede, District Judge - 1 and 
A . S . J ., Yavatmal. 
Shri H . M . Patwardhan , District Judge 
5 and Additional Sessions Judge , Thane. 
Shri N . P . Kapure , District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , Jalna for 
Judicial work and with Smt. A . V . Rotte , 
District Judge- 1 and Additional Sessions 
Judge, Jalna for Administrative work . 
Shri S . D . Gokhale , District Judge - 1 
and Addl. Sessions Judge , Sangli. 


4 . Shri S . N . Rukme 


5 . Smt. S . S . Kosamkar 


6 . 


Shri V . G . Bisht 


Bombay , 
dated 21st August 2017 . 


M . S . GUPTA , 
Registrar 
( Insp . II) 


ATT 


Top 


( 7 .3 . fq .) - 3 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ , एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४, शके १९४० 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 3902/ 2017 / 3295 . — The High Court has been pleased to make the ranking of the 
Judicial Officer in the order as shown herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
Shri K . S . Jadhav , 

2nd joint Civil judge , Senior Divion and 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division 

Additional Chief Judicial Magistrate , 
and Additional Chief judicial Magistrate , Chandrapur vice Shri C . R . Balwani 
Chandrapur . 

appointed as Secretary , District Legal 
Services Authority , Chandrapur . 


1. 


Bombay, 
dated 12th September 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 3902/2017 / 3296 . — The High Court has been pleased to make the ranking of the 
Judicial Officer in the order as shown herein below : 


Name and Present Posting 
1. Shri B . M . Patil, 

Chief Judicial Magistrate , 
Gadchiroli. 


New Posting 
Civil Judge , Senior Division and 
Chief Judicial Magistrate , Gadchiroli 
vice Shri T . K . Jagdale transferred . 


Bombay , 
dated 13th September 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


Read : ( 1) Government Notification No. HCT- 1215 /843/C . R . 142/Desk - 3 , 

dated 11th February 2016 . 


No. A - 1201/ 2017 / 3316 . - Shri Dilip W . Deshpande, District judge - 1 and Additional Sessions 
Judge, Satara shall stand retired from Maharashtra State Judicial Service w . e . f. 
30th September 2017 ( A . O . H .) by superannuation on the afternoon of the last day of the month 
in the which he attains the age of 60 years. 


Bombay , 
dated 14th September 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


१९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ , एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४, शके १९४० 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read : ( 1 ) Government Notification No . HCT- 1215 /843 /C . R . 142/Desk - 3 , 

dated 11th February 2016 . 


No. A - 1201/ 2017 / 3327 . — Shri Pralhad C . Bavaskar , Principal District and Sessions Judge , 
Dhule shall stand retired from Maharashtra State Judicial Service w . e .f. 30th September 2017 
( A . O . H .) by superannuation on the afternoon of the last day of the month in the which he 
attains the age of 60 years . 


Bombay, 
dated 14th September 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A3902(i)/2017 . — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are 
pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : 
Name and Designation 

Period 
Smt. N . V . Ranveer , 

Ex- post facto sanction to the 
The then Extra . Jt. C . J. J . D and 

Extraordinary leave without pay 
J. M . F . C ., Chandrapur now 10th 

for 31 days from 29th July 2017 to 
Jt. C . J . J. D . and J.M .F . C ., Chandrapur. 

28th August 2017 as per the provision 
of G . R . dated 28th July 1995 in 
continuation of the Maternity leave 
and Extraordinary leave without pay 
was granted vide High Court 
Notifications No. A3902 (i)/2017 , dated 
30th January 2017 and 16th June 2017 

respectively . 
On return from leave Smt. N . V . Ranveer was reposted as 10th Jt.C . J. J. D . and J.M . F . C ., 
Chandrapur. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that 
Smt. N . V . Ranveer would have continued to officiate as 10th Jt . C . J . J . D . and J. M . F . C . 
Chandrapur had she not proceeded on leave during the above period . 


(II) 


The Charge during the leave period of Smt. N . V . Ranveer was kept with Smt. T . G . 
Bansode , 8th Jt. Civil Judge J. D . and J. M . F . C ., Chandrapur. 

Note :- Necessary entry shall be taken in Original Service book of Smt. N . V . Ranveer 
regarding Extraordinary leave without pay has been granted as per aforesaid Government 
Resolution . 


Bombay , 
dated 11th September 2017 . 


M . S . GUPTA , 
Registrar ( Insp . II). 


HIT 10 


( 7 . . fq .) - 337 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९, एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A1202 / 2017 . — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Period 


Name and Designation 
1. Shri R . V . Deshmukh , 

Principal District and 
Sessions Judge , Aurangabad . 
Smt. V . V . Virkar , 
Principal District and 
Sessions Judge, Sindhudurg . 


. Ex -post facto sanction to the commuted 

leave for 2 days i.e . on 13th June 2017 
and 14th June 2017 . 


Commuted leave for 21 days from 19th 
July 2017 to 8th August 2017 with 
permission to leave headquarter from 
18th July 2017 (A . O . H ) till 9th August 
2017 ( B . O . H ). 


3 . Ms. K . V . Thakur, 

Judge , Family Court , Nashik . 


Ex - post facto sanction to the Earned 
leave for 3 days from 26th July 2017 
to 28th July 2017 with permission to 
leave headquater from 25th July 2017 
(A . O . H ) till 29th July 2017 ( B . O . H ) . 


4 . Smt. I. J . Nanda , 

Judge, Family Court, Amravati. 


Ex-post facto sanction to the 
Commuted leave for 3 days from 
3rd August 2017 to 5th August 2017 , 
suffixing holidays on 6th August 2017 . 


5 . Shri P . C . Bavaskar, 

Principal District and 
Sessions Judge , Dhule . 


Ex -post facto sanction to the 
Commuted leave for 3 days from 
16th August 2017 to18th August 2017 

AND 


6 . Ms. A . G . Farswani, 

Principal Judge, 
Family Court, Aurangabad . 


Ex- post facto sanction to the 
Commuted leave for 5 days from 
28th August 2017 to 1st September 2017 
suffixing holidays on 2nd September 
2017 and 3rd September 2017. 
Earned leave for 4 days from 
16th August 2017 to 19th August 2017 
suffixing holiday on 20th August 2017 
with permission to leave headquarter 
from 15th August 2017 ( A . O . H .) to 
21st August 2017 ( B . O . H .). 


7. Shri R . R . Deshmukh , 

Principal District and 
Sessions Judge , Osmanabad . 


Ex- post facto sanction to the commuted 
leave for 2 days i.e. on 18th August 2017 
to 19th August 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ , एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४, शके १९४० 


२१ 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 


Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981 that above 
Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not 
proceeded on leave during the above period . 

( II) 


Name of the Judicial Officer 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period of concern 

Judicial Officers . 


1. Shri R . V . Deshmukh 


2. Smt. V . V . Virkar 


3. Ms. K . V . Thakur 


4. Smt. I. J. Nanda 


Shri V . V . Patil, District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Aurangabad . 
Shri M . B . Tidke, District Judge - 1 and 
Addl. Sessions Judge , Sindhudurg . 
Smt. U . M . Nandeshwar , District 
Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 
Smt. A . B . Sharma, District Judge - 4 
and A . S . J ., Amravati. 
Shri Sudhir S . Shinde , District Judge - 1 
and Addl. Sessions Judge , Dhule . 
Shri S . A . Morey , Judge , Family Court , 
Aurangabad . 
Shri S . A . A . R . Auti , District Judge - 1 
and Additional Sessions Judge , 
Osmanabad . 


5 . Shri P . C . Bavaskar 


6 . Ms. A . G . Farswani 


7 . Shri R . R . Deshmukh 


Bombay , 
dated 11th September 2017 . 


M . S . GUPTA , 
Registrar ( Insp . II). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९, एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 


THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE , MUMBAI 
No. CMM / A - 185 /LEAVE / 34 /2017 . — The Chief Metropolitan Magistrate , Mumbai, is pleased 
to grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names : 
Name and Designation 

Period of Leave 
1 Ms. S . V . Sahare , 

2 days Commuted Leave on 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , 4th August 2017 and 5th August 2017 
19th Court , Esplanade, Mumbai. 

with permission to suffix Sunday on 

6th August 2017 . 
2 Shri. D . D . Kurulkar , 

Extension of 4 days Earned Leave from 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , 5th August 2017 to 8th August 2017 . 
24th Court , Borivali, Mumbai. 

( In continuation of his earlier Earned 
Leave from 2nd August 2017 to 
4th August 2017 vide CMM Notification 
No. CMM / A - 185 /LEAVE /31/ 2017 , dated 

5th August 2017 ) . 
3 Ms. A . H . Kashikar , 

3 days Earned Leave from 7th August 2017 
Metropolitan Magistrate , 15th Court , 

to 9th August 2017 with permission to 
Mazgaon , Mumbai. 

prefix Sunday on 6th August 2017 and also 
with permission to leave Head Quarter 
from 5th August 2017 ( A . O . H .) to 10th 

August 2017 ( B . O . H .). 
4 Shri. V . R . Dasari, 

3 days Earned Leave from 14th August 2017 
Metropolitan Magistrate , 18th Court , 

to 16th August 2017 with permission to 
Girgaon , Mumbai. 

prefix 2nd Saturday and Sunday on 12th 
August 2017 and 13th August 2017 
respectively and to suffix holiday on 
account of Pateti on 17th August 2017 and 
also with permission to leave Head Quarter 
from 11th August 2017 (A .O . H .) till 18th 

August 2017 ( B . O . H .). 
5 Shri. K . N . Shinde , 

2 days Commuted Leave on 3rd August 
Metropolitan Magistrate, 40th Court, 2017 and 4th August 2017 . 

Girgaon , Mumbai. 
6 Shri. S . D . Kamat , 

3 days Earned Leave from 4th August 2017 
Metropolitan Magistrate , 40th Court, to 6th August 2017. 

Borivali , Mumbai. 
7 Shri. S . B . Dige , 

3 days Earned Leave from 7th August 2017 
Metropolitan Magistrate , 44th Court, 

to 9th August 2017 with permission to 
Andheri, Mumbai. 

leave Head Quarter from 6th August 2017 
( A . O . H .) to 10th August 2017 (B . O . H .). 


8 Ms. K . K . Shah , 

Metropolitan Magistrate , 45th Court, 
Kurla , Mumbai. . 


Extension of 2 days Earned Leave on 4th 
August 2017 to 5th August 2017 
( In continuation of her earlier Earned 
Leave from 31st July 2017 to 3rd August 
2017 vide CMM Notification No.CMM / A 
185 /LEAVE /31/ 2017 , dated 5th August 2017 ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ , एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४, शके १९४० 


ue , 


Name and Designation 

Period of Leave 
9 Shri . V . A . Karande, 

4 days Earned Leave from 8th August 2017 
Metropolitan Magistrate , 48th Court , 

to 11th August 2017 with permission to 
Andheri, Mumbai. 

suffix 2nd Saturday and Sunday on 12th 
August 2017 and 13th August 2017 
respectively and also with permission to 
leave Head Quarter from 7th August 2017 

(A . O . H .) till 13th August 2017 . 
Shri. D . P . Khandelwal, 

3 days Earned Leave from 7th August 2017 
Metropolitan Magistrate , 59th Court , 

to 9th August 2017 with permission to 
Kurla , Mumbai. 

prefix Sunday on 6th August 2017 and 
also with permission to leave Head 
Quarter from 5th August 2017 ( A . O . H .) to 

10th August 2017 ( B . O . H .). 
On return from leave the above mentioned Judicial Officers will be re - posted to their 
respective posts . 

Certified under rule 39 exception 2 ( 2 ) (b ) (i) of M . C .S . (Pay) Rules , 1981 that bove Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on 
leave during the above period . 

S . R . YADAV , 
Mumbai, 

Chief Metropolitan Magistrate , 
dated 19th August 2017 . 

Esplanade , Mumbai. 


THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE , MUMBAI 
No.CMM / A - 185 /LEAVE /33 / 2017 . — The Chief Metropolitan Magistrate , Mumbai, is pleased 
to grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names : 
Name and Designation 

Period of Leave 
1 Shri. R . R . Khan , 

3 days Earned Leave from 26th July 2017 to 
Metropolitan Magistrate , 10th Court , 

28th July 2017. 
Andheri, Mumbai. 
2 Ms. K . K . Shah , 

2 days Commuted Leave on 26th July 2017 
Metropolitan Magistrate , 45th Court , 

and 27th July 2017 . 
Kurla , Mumbai. 

On return from leave the above mentioned Judicial Officers are reposted to their respective 
posts . 

Certified under rule 39 exception 2 ( 2 ) (b ) ( i) of M . C . S . (Pay ) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on 
leave during the above period . 


Mumbai, 
dated 19th August 2017 . 


S . R . YADAV , 
Chief Metropolitan Magistrate , 

Esplanade , Mumbai. 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ , एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८ - १४, शके १९४० 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No.A - 1201/2017/ 3398 . — The High Court has been pleased to make the transfers and postings 
of the following Judicial Officers : 


Name and Present Posting 


New Posting 


(On Repatriation ) 
Shri Ravindra M . Joshi 
Registrar ( Judicial-I), 

High Court , Bombay . 
2 . Shri Ajit N . Mare 

Registrar ( Judicial- II ), 

High Court, Bombay . 
3 . Shri Sushil M . Kochey 

Adhoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Kolhapur . 


Principal District and Sessions Judge , 
Dhule vice Shri P . C . Bavaskar 
(Retiring on 30th September 2017 ). 
Registrar ( Judicial- I), High Court , Bombay 
vice Shri R . M . Joshi. 


Officer on Special Duty , 
High Court , Bombay . 


TI 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officer in the 
order as shown herein below : 


Name and Present Posting 


New Posting 


Adhoc District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Kolhapur vice 
Shri S . M . Kochey . 


1 . Shri K . R . Joglekar 

Adhoc District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 

Kolhapur. 
Bombay, 
dated 20th September 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A - 1203/2017 /3396 . — In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 3 ) of Section 9 of 
the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974 ), the High Court is pleased to appoint 
Shri Kishor Raghunathrao Patil, District Judge - 8 and Assistant Sessions Judge , Thane as an 
Additional Sessions Judge to exercise jurisdiction in a court of Sessions with immediate effect . 


Bombay , 
dated 21st September 2017 . 


P . V . GANEDIWALA , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT OF JUDICATURE , AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 

I 
No. A - 3902/ 2017/3401. — The High Court has been pleased to transfer and post Shri Arvind 
M . Bhandarwar , Secretary , District Legal Services Authority , Yavatmal and Shri Gulshan R . Kolte , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Kinwat, District Nanded as 
Officers on Special Duty and to work as Members of the Permanent Secretariat, State Court 
Management Systems Committee , High Court , Bombay, on temporary basis . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ , एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४, शके १९४० 


II 
The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officer in the 
order as shown herein below : 


New Posting 


1 . 


Name and Present Posting 
Shri J . R . Pathan 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kinwat , District Nanded . 


Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Kinwat, District Nanded 
vice Shri G . R . Kolte transferred . 


Bombay, 
dated 21st September 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 3902 /2017 / 3402 . — The High Court has been pleased to make the transfers and postings 
of the following Judicial Officers : 


New Posting 
6th Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nanded 


Name and Present Posting 
1 . Shri Prashant B . Taur 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Bhusawal, District Jalgaon . 
2 . Smt. Neelkamal L . Gaikwad 

29th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune . 


7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate . First Class , 
Nanded . 


II 
The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the 
order as shown herein below : 


Name and Present Posting 


Shri S .L . Vaidya 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Bhusawal, District Jalgaon . 
2 . Smt. S . Y . Sul 

6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Bhusawal, District Jalgaon . 
3 . Smt. P . V . Chidre 

7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhusawal, District Jalgaon . 
Shri N . K . Kharade 
30th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Pune. 
4T 1 (7 .3. fa .) - 8 


New Posting 
4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhusawal, District Jalgaon vice 
Shri P . B . Taur transferred . 
5th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhusawal, District Jalgaon vice 
Shri S .L . Vaidya . 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhusawal, District Jalgaon vice 
Smt. S . Y . Sul. 
29th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune vice Smt. N . L . Gaikwad transferred . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप- विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९, एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १९४० 


New Posting 
30th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune vice Shri N . K . Kharade . 


6 . 


Name and Present Posting 
5 . Smt. S . B . Desai 

31st Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune. 
Smt. D . A . Darveshi 
32nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Pune. 
7 . Smt. R . S . Patil 

33rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune . 


31st Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Pune vice Smt. S . B . Desai. 


32nd Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pune vice Smt. D . A . Darveshi. 


Bombay , 
dated 20th September 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A -1201/2017 / 3403. — The High Court has been pleased to make the transfers and postings 
of the following Judicial Officers. 


1 . 


New Posting 
1st Additional Principal Judge , 
City Civil and Sessions Court, Mumbai. 


Name and Present Posting 
Shri Govinda A . Sanap, 
2nd Additional Principal Judge , 
City Civil and Sessions Court , 

Mumbai 
2 . Shri Pramod S . Tarare , 

Judge , City Civil Court and 
Additional Sessions Judge , Mumbai. 


2nd Additional Principal Judge , 
City Civil and Sessions Court, Mumbai 
vice Shri G . A . Sanap 


Bombay , 
dated 20th September 2017. 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


a 


oj 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९, एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८ - १४, शके १९४० २७ 

THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE , MUMBAI 
No. CMM / A - 185 /LEAVE / 37 /2017 . — The Chief Metropolitan Magistrate , Mumbai, is pleased 
to grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names. 
Name and Designation 

Period of Leave 
Shri S . B . Joshi, 

2 days Earned Leave on 29th August 2017 
Addl. Chief Metropolitan Magistrate , and 30th August 2017 . 
2nd Court , Mazgaon , Mumbai. 
Shri S . B . Joshi, 

Extension of One day Earned Leave on 
Addl. Chief Metropolitan Magistrate , 31st August 2017 . 
2nd Court, Mazgaon , Mumbai. 
Ms. Y . K . More , 

3 days Half Pay Leave from 29th August 
The Then Addl. Chief Metropolitan 2017 to 31st August 2017 . 
Magistrate , 8th Court, Esplanade , 
Mumbai. 
Shri D . L . Nikam , 

4 days Earned Leave from 28th August 
Addl. Chief Metropolitan Magistrate , 2017 to 31st August 2017 . 
22nd Court , Andheri, Mumbai. 
Shri J. C . Dhengale , 

4 days Earned Leave from 21st August 2017 
Metropolitan Magistrate , 

to 24th August 2017 with permission to perfix 
16th Court , Ballard Pier , Mumbai. 

Sunday on 20th August 2017 and to suffix 
holiday on account of Shree Ganesh 
Chaturthi on 25th August 2017 , 4th Saturday 
on 26th August 2017 and Sunday on 27th 
August 2017 and also with permission to 
leave Head Quarter from 19th August 2017 

( A . O . H .) till 28th August 2017 ( B . O . H ). 
Shri K . G . Paldewar , 

3 days Commuted Leave from 28th August 
Metropolitan Magistrate , 

2017 to 30th August 2017 with permission 
23rd Court, Esplanade , Mumbai. 

to prefix holiday on account of shree Ganesh 
Chaturthi on 25th August 2017 , 4th Saturday 
on 26th August 2017 and Sunday on 27th 

August 2017 . 
Shri P . K . Deshpande, 

3 days Earned Leave from 18th August 2017 
Metropolitan Magistrate , 

to 20th August 2017 with permission to prefix 
25th Court , Mazgaon , Mumbai. 

holiday on account of Pateti on 17th August 

2017 . 
Shri V . V . Muglikar , 

4 days Earned Leave from 29th August 
Metropolitan Magistrate , 

2017 to 1st September 2017 with permission 
35th Court, C . S . T., Mumbai. 

to leave Head Quarter . 
Shri S . K . Mungilwar , 

4 days Earned Leave from 16th August 
Metropolitan Magistrate , 

2017 to 19th August 2017 with permission 
41st Court, Shindewadi, Mumbai. 

to leave Head Quarter from 14th August 

2017 ( A . O . H .) till 19th August 2017 . 
10 . Shri S . K . Mungilwar , 

Extension of 13 days Earned Leave from 
Metropolitan Magistrate , 

20th August 2017 to 1st September 2017 
41st Court , Shindewadi, Mumbai. 

with permission to suffix holiday on account 
of Bakri Idd on 2nd September 2017 and 
Sunday on 3rd September 2017 and also with 
permission to leave Head Quarter from 20th 

August 2017 till 4th September 2017 ( B . O . H .) 
Shri S . D . Kamat, 

Extension of 2 days Earned Leave on 
Metropolitan Magistrate , 

31st August 2017 to 1st September 2017 
43rd Court, Borivali , Mumbai. 

with permission to leave Head Quarter . 
(In continuation of his earlier Earned Leave 
from 28th August 2017 to 30th August 2017 
vide CMM Notification No. CMM / A - 185 / 

LEAVE / 36 /2017 ,dated 28th August 2017 ) 
HTT Top ( .3 .fq .) - 834 


on acc2017 win 28th a 


on 26ththion 2 


maion 
01 2017 
offix 
hober 
2014 


11 . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ , एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४, शके १९४० 


ve 


Name and Designation 

Period of Leave 
Ms. K . K . Shah , 

2 days Commuted Leave on 18th August 
Metropolitan Magistrate , 

2017 and 19th August 2017 with permis 
45th Court, Kurla , Mumbai. 

sion to suffix Sunday on 20th August 2017 . 
13 . Ms. J . G . Punawala , 

2 days Commuted Leave on 27th July 2017 
Metropolitan Magistrate , 

and 28th July 2017 . 
54th Court, Mazgaon , Mumbai. 
Ms. J. G . Punawala , 

3 days Earned Leave from 29th August 2017 
Metropolitan Magistrate , 

to 31st August 2017 with permission to leave 
54th Court, Mazgaon , Mumbai. 

Head Quarter . 
Shri Prashant P . Kulkarni, 

6 days Earned Leave from 14th August 2017 to 
Metropolitan Magistrate , 

19th August 2017 with permission to perfix 
57th Court , Kurla , Mumbai. 

2nd Saturday and Sunday on 12th August 2017 
and 13th August 2017 respectively and to 
suffix Sunday on 20th August 2017 and also 

with permission to leave Head Quarter . 
16 . Shri P . A . Sane 

Extension of One day Earned Leave on 
Metropolitan Magistrate , 

1st September 2017 with permission to suffix 
58th Court, Bandra , Mumbai. 

holiday on account of Bakri Idd on 2nd 
September 2017 and Sunday on 3rd 
September 2017 ( In continuation of his earlier 
Earned Leave from 28th August 2017 to 31st 
August 2017 vide CMM Notification No . CMM / 

A - 185 /LEAVE /35 /2017 , dated 19th August 2017) . 
17 . Shri R . M . Karade , 

3 days Earned Leave from 6th September 2017 
Metropolitan Magistrate , 

to 8th September 2017 with permission to 
62nd Court , Dadar, Mumbai. 

Prefix holiday on account of Shri Ganesh 
Chaturthi on 5th September 2017 and also 
with permission to lave Head Quarter from 4th 
Saptember 2017 ( A . O . H .) till 9th September 

2017 (B . O . H .). 
18 . Ms. S . N . Shetty , 

8 days Earned Leave from 24th August 2017 
Metropolitan Magistrate , 

to 31st August 2017 . 
69th Court, Mazgaon , Mumbai. 
Shri P . M . Gupta , 

9 days Commuted Leave from 3rd August 2017 
Metropolitan Magistrate , 

to 11th August 2017 with permission to suffix 
72nd Court , Vikhroli, Mumbai. 

2nd Saturday and Sunday on 12th August 2017 
and 13 August 2017 respctively and also with 

permission to leave Head Quarter . 
20 . Ms. J . V . Pekhale -Purkar, 

2 days Commuted Leave on 31st August 
Metropolitan Magistrate , 

2017 and 1st August 2017 with permission to 
21st Court (Suburb ), 

suffix holiday on account of Bakri Idd 
Umarkhadi, Mumbai. 

on 2nd Saptember 2017 and Sunday on 

3rd Saptember 2017 . 
On return from leave the above mentioned Judicial Offiicers are re - posted to their respec 
tive posts . 

Certified under rule 39 exception 2 ( 2 ) (b ) ( i) of M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on 
leave during the above period . 
Mumbai, 

S . R . YADAV , 
dated 11th September 2017 . 

Chief Metropolitan Magistrate , 

Esplanade , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९, एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४, शके १९४० २९ 

___ नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा , बदल्या, नेमणुका , 
शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या स्वरूपात 
प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा अधिसूचनांमुळे 
त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास राजपत्र 
मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक एईओ. १११८ / प्र. क्र . ०३/ २०१८ / दहा . - श्री . आर. ए. राजीव . भा .प्र. से. ( महा : आरआर : १९८७ ) प्रधान सचिव ( वित्तीय सुधारणा), 
वित्त विभाग , मंत्रालय, मुंबई यांची बदली प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदावर ते पद प्रधान सचिव श्रेणीत अवनत करून 
करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

२. श्री . अतुल पाटणे, भा .प्र. से. ( महाः आरआरः१९९९) यांची नियुक्ती सचिव ( वस्त्रोद्योग ), सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई या पदावर ते पद अधिकालिक वेतन श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ 
( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

___ ३. श्री. एन. के. पोयाम., भा.प्र.से. ( महा : एससीएस : २००० ) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांची बदली आयुक्त , 
कामगार , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ ( मध्यान्होत्तर) पासून स्वीकारला आहे . 

४ . श्री . ए. ई. रायते, भा .प्र. से. ( महा : एससीएस :२००७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , उस्मानाबाद यांची बदली आयुक्त , 
राज्य सामाईक प्रवेश परिक्षा कक्ष, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ ( मध्यान्होत्तर) पासून 
स्वीकारला आहे. 

___ ५. श्री . डी. बी . देसाई, भा .प्र. से. ( महा : एससीएस : २००८ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांची बदली संचालक , आपत्ती 
निवारण कक्ष, महसूल व वन विभाग , मंत्रालय, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ 
( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

६. श्री . आर . एस. जगताप, भा.प्र.से. ( महा : एससीएस :२००८ ) अतिरिक्त विभागीय आयुक्त , नगापूर विभाग, नागपूर यांची बदली सदस्य 
सचिव, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद , पुणे या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १६ जानेवारी २०१८ 
( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

७. श्री . ए. एस. आर . रंगानायक , भा .प्र.से. ( महा : आरआर : २००९ ) जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांची बदली आयुक्त , महात्मा गांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ८ जानेवारी २०१८ ( मध्यान्हपूर्व) पासून 
स्वीकारला आहे. 

८ . श्री . आर. एच ठाकरे , भा. प्र.से . ( महा : एससीएस : २०१० ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , गोंदिया यांची बदली अतिरिक्त 
विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग, नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ६ जानेवारी २०१८ (मध्यान्हपूर्व) पासून 
स्वीकारला आहे . 

९. श्री . दिपक सिंगला, भा.प्र. से. ( महा : आरआर : २०१२ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांची बदली 
आयुक्त, मृद व जलसंधारण, औरंगाबाद या पदावर ते पद वरिष्ठ समय श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार 
दिनांक ४ जानेवारी २०१८ (मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे. 

१० . श्री . शेखर सिंह , भा .प्र. से . ( महा : आरआर : २०१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , सिंधूदुर्ग यांची बदली जिल्हाधिकारी , 
गडचिरोली या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ जानेवारी २०१८ ( मध्यान्होत्तर) पासून स्वीकारला आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . रि . बांदेकर - देशमुख, 

शासनाचे उप सचिव . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९, एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय ( मुख्य इमारत ), ४ था मजला, मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ मार्च २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक एमसीओ- २०१७ /प्र. क्र . २४२ / नवि १४ . - मुख्याधिकारी गट- अ संवर्गातील, श्री. धो . इ. नामवाड, जिल्हा प्रशासन अधिकारी, वर्धा 
हे त्यांच्या दिनांक ४ डिसेंबर १९५९ या जन्म दिनांकानुसार दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ ( म. नं .) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून 
सेवानवृत्त होत आहेत . 

२. श्री . धो . इ. नामवाड, जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांचेविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू असून , त्यांच्या विभागीय चौकशीच्या निर्णयाच्या 
तसेच, त्या अनुषंगाने त्यांचेकडे शासकीय येणे बाकी असल्यास ते सदरच्या वसुलीस पात्र राहतील, या अटींच्या अधीन राहून श्री . धो . इ. नामवाड, 
जिल्हा प्रशासन अधिकारी , वर्धा यांना शासकीय सेवेतून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी ( म . नं .) नियत वयोमानानुसार निवृत्त होण्यास या 
अधिसुचनेद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सचिन सहस्त्रबुद्धे, 
शासनाचे अवर सचिव . 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय ( मुख्य इमारत), ४ था मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ मार्च २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक एमसीओ- २०१७ / प्र. क्र . २४२ / नवि १४ . - मुख्याधिकारी गट - अ संवर्गातील , श्री . अ. आ . डोंगरे , उपायुक्त , भिवंडी-निजामपूर 
महानगरपालिका हे त्यांच्या दिनांक १२ डिसेंबर १९५९ या जन्म दिनांकानुसार दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ ( म. नं . ) रोजी नियत वयोमानानुसार 
शासकीय सेवेतून सेवानवृत्त होत आहेत . 

२. श्री . अ. आ . डोंगरे , उपायुक्त यांचेविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू असून, त्यांच्या विभागीय चौकशीच्या निर्णयाच्या तसेच , त्या अनुषंगाने 
त्यांचेकडे शासकीय येणे बाकी असल्यास ते सदरच्या वसुलीस पात्र राहतील , या अटींच्या अधीन राहून अ . आ . डोंगरे, उपायुक्त, भिवंडी-निजामपूर 
महानगरपालिका यांना शासकीय सेवेतून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी ( म . नं .) नियत वयोमानानुसार निवृत्त होण्यास या अधिसुचनेद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सचिन सहस्त्रबुद्धे, 
शासनाचे अवर सचिव . 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय ( मुख्य इमारत), ४ था मजला, मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
___ मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ मार्च २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक एमसीओ- २०१७ / प्र. क्र . २४२ / नवि १४ . - मुख्याधिकारी गट- ब संवर्गातील , श्री . प्र. गो . सोनवणे , मुख्याधिकारी, रावेर नगरपरिषद , 
जिल्हा जळगाव हे त्यांच्या दिनांक २० नोव्हेंबर १९५९ या जन्म दिनांकानुसार दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ ( म. नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार 
शासकीय सेवेतून सेवानवृत्त होत आहेत . 

२. श्री . प्र. गो . सोनवणे, मुख्याधिकारी यांचेविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू असून , त्यांच्या विभागीय चौकशीच्या निर्णयाच्या तसेच , त्या 
अनुषंगाने त्यांचेकडे शासकीय येणे बाकी असल्यास ते सदरच्या वसुलीस पात्र राहतील , या अटींच्या अधीन राहून प्र . गो . सोनवणे, मुख्याधिकारी , 
रावेर नगरपरिषद , जिल्हा जळगाव यांना शासकीय सेवेतून दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी ( म. नं .) नियत वयोमानानुसार निवृत्त होण्यास या 
अधिसुचनेद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सचिन सहस्त्रबुद्धे, 
शासनाचे अवर सचिव . 


३१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९, एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४, शके १९४० 

नगरविकास विभाग 
मंत्रालय ( मुख्य इमारत ), ४ था मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ मार्च २०१८ . 


अधिसूचना 


क्रमांक : एमसीओ- २०१७ / प्र. क्र . २४२/ नवि १४. - मुख्याधिकारी गट- ब संवर्गातील, श्री . निवृत्ती नागरे, मुख्याधिकारी , शिरपूर वरवाडे 
नगरपरिषद , जिल्हा धुळे हे त्यांच्या दिनांक १ डिसेंबर १९५९ या जन्म दिनांकानुसार दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ ( म . नं .) रोजी नियत वयोमानानुसार 
शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 

____ २. श्री. निवृत्ती नागरे , मुख्याधिकारी यांचेविरुद्ध सद्यःस्थितीत कोणतीही विभागीय चौकशी / न्यायिक चौकशी सुरू अथवा प्रलंबित नसून 
त्यांचेकडून कोणतेही शासकीय येणे बाकी नाही. यास्तव, श्री. निवृत्ती नागरे , मुख्याधिकारी, शिरपूर वरवाडे नगरपरिषद , जिल्हा. धुळे यांना शासकीय 
सेवेतून नियत वयोमानानुसार दिनांक ३० नाव्हेंबर २०१७ रोजी ( म. नं .) निवृत्त होण्यास या अधिसूचनेद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 


सचिन सहस्त्रबुध्दे, 
शासनाचे अवर सचिव . 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक : इएसटी- २०१६ / प्र . क्र . ११९ / का . २. - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा शिफारस पत्र क्रमांक २१३३ ( २) / २३४१ / आठ , दिनांक १९ 
सप्टेंबर २०१७ अन्वये श्री. शशिकांत बापुराव आडे यांची “ कनिष्ठ प्रारुपकार ” या पदावर विभागात रूजू होतील त्या दिनांकपासून नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ज्योत्स्ना बोरकर , 
शासनाचे अवर सचिव ( प्रशा. ). 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक : इएसटी- २०१६/ प्र. क्र . ११९ / का. २. - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा शिफारस पत्र क्रमांक २१३३ ( २)/ २३४१/ आठ, दिनांक १९ 
सप्टेंबर २०१७ अन्वये श्रीमती सोनाली रामदास साखरे यांची “ कनिष्ठ प्रारुपकार ” या पदावर विभागात रूजू होतील त्या दिनांकपासून नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ज्योत्स्ना बोरकर, 
शासनाचे अवर सचिव ( प्रशा. ). 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ , एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४, शके १९४० 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक : इएसटी- २०१६ / प्र. क्र . ११९ / का . २. - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा शिफारस पत्र क्रमांक २१३३ ( २ )/ २३४१/ आठ , दिनांक १९ 
सप्टेंबर २०१७ अन्वये श्री . पियुष अरुण पाचकवडे यांची “ कनिष्ठ प्रारुपकार ” या पदावर विभागात रूजू होतील त्या दिनांकपासून नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 


ज्योत्स्ना बोरकर , 
शासनाचे अवर सचिव ( प्रशा.). 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक : इएसटी -२०१७ / प्र. क्र . २९४ / का . २. - मा . महाप्रबंधक , उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे पत्र क्र . ए- १२४२ / २००३ /५२९ / २०१८ , 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ अन्वयेविभागातील श्री . म. भा . गोसावी, विधि सल्लागार -नि - सह सचिव यांचे सदस्य ( न्यायिक ) राष्ट्रीय कंपनी कायदा 
न्यायाधिकरण, नवी दिल्ली या पदावरील प्रतिनियुक्तीचे आदेश मागे घेतल्याने त्यांना या विभागातून उक्त पदावर रुजू होण्याकरिता कार्यमुक्त 
करण्याबाबतची दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१८ रोजीची अधिसूचना रद्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 


आ . न . वसावे , 
शासनाचे सह सचिव ( प्रशा. ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


